Approval for selection of M/s. Earnest 
Shipping & Ship Builders Ltd. as a 
Developer for the Development of All 
Weather. Multiputpose Port at Redi (Dist. 
Sindhudurg) and MoU for Port 
Devélopment न os 


‘ GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
5 HOME DEPARTMENT: ~ 
Governthiérit Resolutith No. PDE-606/CR 182/PORT-2, 
Maiitkhlaya, Mustibai-32, Date- 18 /10 /2008. 


Read र a . 
(1) Goverinlent Resolution; Home Department, No. JET-1095/CR - 
147/PARI-5,dated 15.3.1996, ; 


: (2) Govetnment Resolutio, Home Department, No. JET-05/2000/CR 32/ Port- 
2, dated 28.11.2000 की 


(3) Government Resolutiori, Home Department, No. JET-05/2002/GR 32/ Port 
2, dated 24.04.3002 


(4) Lettet of Managing Director, M/s, Earnest Shipping & Ship Builders Lta 
No. ESSB/ADMN/074/2005, Dated 1:10,2005 add essed to Chief Execyiive 
Officer, Mahattishtra Maritime Board. ~ री 


(5) Letter of Chief Executive Officer, Maharashtra Maritime Board, No 
MMBiNlyojari-1/Redi Bandar/Vikas/324, dated 3.9.2006 


(6) Letté of Director, M/s. Eatnest. Shipping & Ship Builders (td. No. . 
ESSB/ADMN/093/2007, ‘Dated 31.08.2007, addressed to Chief Executive 
Officer, Maharashtra Maritime Board: i... 


(7). Letter of Chief. Executive Offider, Maharashtra Maritime  3o0ard 
No.MMB/CEO/CPO/Planning/363, dated 6.11.2007 


(8) Letter of Managing ‘Director, M/s. Earnest Shipping. & Ship Buildess Ltd 
No. ESSB/ADMN/100/2008, Dated. 8.07.2008, addressed to Chief Executive 
Officer, Maharashtra Maritime Board 


’ 


Preamble: Techno-Economical Feasibility. Study Report was prepared tn 
1996, through the consultancy agency viz., M/s Consulting Engineering 
Services (I) Pvt. Ltd. in view of the State Government’s poficy for the 
development of Ports.-On the basis of this report, Global Tenders were invited 
for the development of port at Redy (District, Sindhudufg) initially in 1997 and 


ENGR2.doc 


thereafter in 2001. However, thé ७ ण्यात not be developed in absence of 
expected response to the tender notice. 

Global tenders were invited for the development through privatisation, of 
7 ports, viz., Aalewadi (Dist. Thane), Dighi (Dist. Raigad), Anjanvel, Jaigad, 
Ganeshgule (Dist. Ratnagiri) Vijaydurg and Redi (Dist. Sindhudurg). Due to 
lack of expected response to the tender notice, earlier policy of development of 
the ports was modified vide Government Resolution:‘no; JET-05/ 2000/C. R. 32/ 
Ports-2, Dated 28" November 2000. It.was decided to adopt the policy of 
developing ports on mutual understanding through Memoranduii of 
Understanding 


2. Policy for development of ports was further modified to attract the 
investments in development of ports, from industrialists, and the current policy 
with modified provisions, was declared vide Home Department's Government 
Resolution no. JET-05/2002/C.R. 32/Ports-2, dated 24" April, 2002. It was 
decided to develop the ports on the principle of Build, Own, Operate, Share & 
Transfer (BOOST). As mentioned in: paragraph 20(a) of this Government 
Resolution, that the provisions in the G. R.s no. JET-05/1095/C. R. 147/ TRA- 


"5, dated 15" March 1996 and no. JET-05/2000/C. R. 32/ Ports-2, dated 28" , - 


November 2000, which are not modified, shall be applicable as it is. It is also 
clarified that, this policy will be applicable, as mentioned in paragraph 20(c) of . 
this G. R. dated. 24". April 2002, to all those ports, apart from Dighi and Rewas ° 
(Aware) ports, which will be devéloped ‘through’ the Agreement 0 
Memorandum of Understanding 


3 Government जर. Maharashtra organised an. Infrastructure 
Summit-2002, during the period form 109 to 12" November 2002, cor | 
operatively with institutes like Maharashtra Economic Development Counci, 
Indian Merchants Chamber, Bombay Chamber of Commetce and Industries et 
Representatives of world-renowned:: Companies, Industrialists, . Bants, 
Consultants, Professionals and senior officers of Central and this Government 
attended the Summit. During. this Suminit, six small ports at Aalewadi, 
Anjanvel, Jaigad, Ganeshgule, Vijaydurg ‘and Redi along the coast: of 
Maharashtra State were made available for development through the 
participation of private industrialists. M/s. Earnest Shipping and Ship Builders 
Pvt. Lid. had submitted their proposal of developing the Port at Redi (Dist 
Sindhudurg), on the principle of BOOST to the Chief Executive Officer, 
Maharashtra Maritime Board, vide their letter dated 1" October, 2005 referred 
at sr. no. 4 in “Read” above i 


4. A detail proposal for selection of a developer for the developmen’ 

of Redi port, was submitted in the 46 meeting held on 18" August 2006 under 
the Chairmanship of Hon’ble Chief Minister and et-officio Chairman. 

Maharashtra Maritime Board. As the proposal of M/s Earnest Shipping & Ship 
Builders Pvt. Ltd., to develop “Ali Weather” port at Redi was frund 
economically and technically suitable; it was approved in the meeting, to select 
their proposal for the development of Redi port through agreemen} for 


EAGR2.doc oe १-7 


Memorandum ता Understanding: Accordingly, Chiet Executive Office: 
Maharashtra Maritime Board, vide its letter dated 3° September 2006 referred 
at sr. no. 5 in “Read” above requested the Government to accord approval to 
sign the concession agreement. Hence, the Cabinet in its meeting on 30" May 
2007 accorded approval to sign the agreement for Memorandum otf 
Understanding and concession agreement beiween M/s Earnest Shipping & 
Ship Builders Pvt. Ltd. and Government to develop “All Weather” port at Redi 
A Leiier of Intent was issued on 6 July 2007. by Maharashtra Maritime Board. 
to the developer. M/s Earnest Shipping & Ship Builders Pvt. J.1d., vide their 
letter dated 31° August, 2007, referred’at sr. no. 6 in “Read” above, informed 
Maharashtra Maritime Board that it had-complied with ail the provisions of 
Letter of Intent mentioned above. Theteafter, the developer suggested some 
alterations in the concession agreement, which were examined by the Law.and 
Judiciary Department regarding their favourability to the Government and 
suitably amended. The provisions of coricession agreement have been tinalised 
after discussions between the developer & Maharashtra Maritime Board. 


5. The ‘developer requested to ‘transfer the Redi port along with the 
existing facilities at ihe port. Accordingly, two working jetties of Muliarashira 
Maritinie Board and other Government assets. were assessed from M/s Deloitte 
Touche Thohmatsu India Pvt. Ltd.,.a consultant on the panel of Maharashtra 
Maritime Board. Government has approved the arrangement between the 
developer and Maharashtra Maritime Board, for. sharing revenue from these 
assets, durmg the period of transfer of Government assets and other tacilities at 
Redi port, to M/s Redi Port Ltd. a’ Special Purpose Vehicle Company 
Therefore, the Government approves the following Resolution’ to accord. 
sanction to sign the concession agreement, between: the developer and 
Maharashtra Maritime Board. 


Government Resolution: 


Government hereby accords sanction to select M/s Earnest Shipping” ’ 

& Ship Builders Pvt. Ltd. to develop an “All Weather and Multipurpose” port al 
Redi' (District Sindhudurg), through the agreement for Memorandum of 
Understanding as decided by the Cabinet in iis meeting held on 30" May, 2007, 
on the basis of guidelines and policy envisaged in the Governmerit Resolution 

०. JET-05/2000/C. R. 32/ Poris-2, Dated 28" November, 2000 and modified 
policy vide its Resolution No. JET-05/2002/C.R. 32/Ports-2, dated 24" April 
2002; subject to the following conditions: 
1. _ Chief Executive Officer, Maharashtra Maritime Board, on behalt of the 
Government of Maharashtra, is hereby authorised, to sign the concessjon 
agreement with M/s Redi Port Ltd, a Special Purpose Vehicle Company 30 
established by M/s Eamest Shipping & Ship Builders Pvt. Lid. for 
implementing the रेवा Port Development Project र. 


2 Government Sanction is hereby accorded to transfer all te 
Existing Facilities and Government Assets to M/s Redi Port Lid., a Specal 


Purpose Vehicle Company, for the period of 50 years trom the date of signing 
the Concession Agreement with the Developer. 


3 The ownership of the facilities and assets at Redi port shall vest 
with the Governmeni. The facilities and assets should not be transferred, 
mortgaged or pledged with any other entity without prior permission of the 
Government. 


4, Government sanction is also accorded to the following interim 
arrangement as proposed by M/s Earnest Shipping & Ship Builders Pvt. Lid 
vide their letter dated 8" July,-2008 referred at no. 8 in “Read” above, fer 
sharing the revenue trom the facilities and assets at Redi port, during the period 
from, the date of signing the Concession Agreement till the scheduled date of 
completion of transfer of the facilities and assets. Hane, 

a) The developer shall pay-to the Maharashtra Maritime Board, 
an amount equivalent to the average of the net revenue’ earned as Wharfage ~ 
charges, from these facilities and assets by the Government, during the period 
of three years immediately preceding the date of signing the' Concession 
Agreement, at the end of every financial year. 


b) If the income earnéd 88 wharfage charge is higher than the र 
average, then 50% of the net amount of income, after deducting-ail capital and 


revenue expenditure incurred on these facitities and assets, shall be payable to 
the Government till the facilities and assets are. transferred. 


©) This is.an interim afrangément and. will end after the 
facilities and assets are finally transferred tu’ M/s Redi Port Ltd. 


5. M/s Earnest Shipping &.Ship Builders Pvt. Ltd. should prepare ¢ 
detail project report on the basis of preliminary report of the project and survey 
and the investigations, which they should submit to the. Maharashtra Maritime 
Board and complete the implementation within specified period and as per ike 
provisions menticned in the Concession Agreement after getting the approval 
from Maharashtra Maritime Board tothe detail project report: 


6. Maharashtra Maritime Board and M/s Earnest Shipping & Ship’ 
Builders Pvt. Ltd. should ensure adherence to the terms and conditions of the 
policy of Port development, declared by the Government. 


By order and in the name of Governor of wees, न र 


(P. T. G ee 
Joint Secretary, Home Dept., Govt. of Maharashtra 
To, हॅ 4 
1) The Principal Secretary to Honourable Chief Minisjer. 


HAGR2.doc 74- 


2) The Principal Secretary to Honourable Deputy Chief Minister. 
3) Private Secretary to Honourable Minister of State (Ports). 


4) Honourable Chief Secretary, Government of Maharashtra, Mantralaya, 
Mumbai 


5) The Additional Chief Secretary (Finance), Finance Department, 
Mantralaya, Mumbai 


6) The Additional Chief Secretary, Revenue and Forest Department, 
Mantralaya, Mumbai. 


7) The Additional Chief Secretary, Planning Department, Mantralaya, । 
Mumbai. 


8) The Principal Secretary, (Transport & Excise) Home Department, 
Mantralaya, Mumbai. 


9) The Principal Secretary, Law and Judiciery Department, Mantralaya, 
Mumbai 


10) The Principal Secretary (Industries), Industry, Energy and Labour 
Department, Mantralaya, Mumbai 


11) The Principal Secretary, Urban Development Department, Mantralaya, - 


Mumbai 

12) The Principal Secretary, Environment Department, Mantralaya, Mumbal: 
13) Secretary(Roads), Public Works Department, Mantralaya, Mumbai. ‘ 

14) Chief Executive Officer, Maharashtra Maritime Board, Mumbai 


. 15) Divisional Commissioner (Revenue), Konkan Division, Navi Mumba’ 


16) Managing Director, Maharashtra State Road Development Corvoraiion, 
Mumbai 


17) District Collector, Mumbai City / Suburban /Thane / Raigad /Ratnagiri 
/Sindhudurg, 


18) Managing Director, Earnest Shipping & Ship Builders Ltd., Earnes: House, 
10" Floor, 194, Nariman Point, NCPA Marg, Mumbai~400 021 ( : 


19) Select File, Port-2. 


EAGR2.doc ; ce 


रेडी (जि. सिंधुदुर्ग) येथे बारमाही बहुउद्देशिय 
waren विकास करण्यासाठी मे. अर्नेस्ट 
शिपींग अन्ड शिप बिल्डर्स प्रा. लि., मुंबई 
ait विकासक म्हणून निवड करुन परस्पर 
- >... सामंजस्य करार पध्दतीने (MoU) विकास 
*-.. , करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


"महाराष्ट्र शासन 
९ गृह विभाग 
* शासस मिर्णय क्र. पीडीई ६०६/प्र, क्र. १८२/ बंदरे - २ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०8२, दिं. १८ ऑक्टोबर, २००८. 


बाचा: १) गृह विभाग, शासन निर्णय Be जेईटी १०९५/प्र क्र १४७/परि. ५. : 
दि.१५२३.१९९६ - . . sd 

२) गृह बिभाग, शासन निर्णय क्र. AEL- ०५/२०००/प्र.क्र. २२/बंदरे - २, 

दिनांक -.२८-११-२००० की r 

३)- गृह विभाग, शासन निर्णय क्र: जेईटी - ०५/२००२/प्रक्र. २२/बंदरे - २, 
दिनांक - २४-०४.२००२. a 

४) व्यवस्थापकोय संचालक, मे. अर्नेस्ट शिपींग अँन्ड शिप बिल्डर्स प्रा. लिं., 
यांनी मुख्य.कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरींटाईम बोर्ड, मुंबई यांन. 

लिहीलेले पत्र क्र.ईएसंएसबी./ एडीएमएन/०७४/२००५,दि. १.१०, २००५. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे प्न 
क्र. एमएमबी / नियोजन-१/ रेडी बंदर / विकास/३२४/३२४ 
दि. ०३.०९.२००६. ” / : a 

६) संचालक, मे. अर्नेस्ट शि्पीग अँन्ड शिप बिल्डर्स प्रा. लि., यांनी मुख्य . 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांना लिहीलेले एन्न 
क्र. ईएसएसबी / एडीएमएन/९३/२००७, दि. ३१.८.२००७ , 

७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांना प्रधान 
सचिव (परिबहन) गृह विभाग, मंत्रालय यांना लिहीलेले पतत क्र. 
'एमएमबी/सीईओ/सीपीओ/प्लॅनिंग/३६२, दि. ६.११.२००७. 

८) ष्यवस्थापकीय संचालक, मे. अनेस्ट शिपींग अँन्ड शिप बिल्डर्स प्रा. लि., 

यांनी मुख्य कार्यकारी अधिंकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांना . 
लिहोलेले पत्र क्र. ईएसएसबी / एडीएपएन/१००/२००८, दि. ८.७.२००८. 


प्रस्तावबला : राज्य शासनाच्या बंदर बिकास धोरणानुसार सन १९९६ मध्ये मे. कन्सल्टिंग 
इंजिनिअरींग सव्हिसेस (ई) प्रा. लि. या सल्लागार कंपनीमार्फत बंदरांचा तांत्रिक व आर्थिक सुसांध्यता 
अहबाल (Techno-Economic Feasibility Study Report) तयार करुन घेण्यात आला 
होता. त्या आधारे रेडी (जि. सिंधुदुर्ग) येथील बंदरांच्या विकासासाठी प्रथम सन १९९७ ब त्यानंतर सन 


EAGR2.doc . a -6- 


Rook मध्ये जागतिक स्तरावर निविदा (Global Tenders) मागविण्यात आल्या होत्या . तर्थापे, 
यास उद्योजकांचा अपेक्षित प्रतिसाद न लाभल्यामुळे हे बंदर विकसित होऊ शकले नाही. 


खाजगीकरणाच्या माध्यमातून seal (जि. ठाणे), दिघी (जि. रायगड), अंजनवेल, 
जयगड, गणेशगुळे(जि. रत्नागिरी), विजयदुर्ग व रेडी (जि. सिंधुदुर्ग) या सात बंदराचा विकास 
करण्यासाठी जागतिक स्तरावर निविदा मागविण्यात आल्या होत्या; त्यावेळी निविदांना अपेक्षित 
प्रतिसाद न लाभल्यामुळे शासन निर्णयं गृह विभाग क्र. 'जेईटी-०५/ २०००/ प्र. क्र. ३२/ बंदरे- २, 
२८.११.२००० अन्बये पूवीच्या बंदर षिकासाच्या धोरणांलं सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार परस्पर 
सामंजस्य करार पध्दतीने (MoU) बंदरांचा विकास करण्याचे धोरण निश्‍चित करण्यात आले. 

a “a 

2 उद्योजकांना बंदर विकासातील गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी बंदर 
ब्रिकासाच्या धोरणात आणखी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व शासन निर्णय गृह विभाग 
क्रमांक जेईटी - ०५/२००२/प्र.क्र. ३२/बंदरे --२, दि. २४.४-२००२ अन्वये सुधारित तरतुदीसह सध्या 
प्रचलित असलेले बंदर विषर्यक धोरण जाहोर करण्यात आले. :या.धोरणान्वये, बंदरांचा विकास बांधा, 
मालकी, वापरा, सहभाग ब हंस्तातंरण (BOOST) en तत्वाबर करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. 
या शासन निर्णयातील परिच्छेद २० (अ) मध्ये बंदर विकासाच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या बाबतीत 
शासन निर्णय क्रमांक जेईटी १०९५/प्र क्र १४७/परि. ४, . दि, १५.३.१९९६ व शासन निर्णय क्रमांक 
जेईटी - ०५/२०००/प्र.क्र. ३२/बंदरे : ९, दिनांक + 22.28.2000 मधील ज्या बाबीमध्ये बदल केले 
नाहीत, त्या बाबी शासन निर्णय दिनांक ९४.४.२००९ मधील सुधारणासह जशाच्या तशा लागू राहतील, 
असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे यं शासने मिणयातील परिच्छेद २० (क) मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे बंदर विकासाचे सुधारित धोरण दिघी ष रेवस (आवरे) बंदराशिबाय इतर ज्या ज्या बंदरांचा 
बिकास सामंजस्य area (MoU) करण्यात येईल अशा सर्व बंदरांना हे धोरण लागू राहीलं, 
असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ; 


2. महाराष्ट्र शासनाने दि. १० ते १२ नोव्हेबंर, २००२ या कालावधीत महाराष्ट्र इकोनॉमिक 
डेव्हलपमेंट कौंसिल, इंडियन मर्चन्टस्‌ ter, are चेम्बर ऑफ कॉमर्स अँन्ड इंडस्ट्रिज आर 
संस्थ!च्या सहकार्याने महाराष्ट्र इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट-२००२ आयोजित केले होते. या समिट करिल 
जागतिक स्लरावरील नामांकित कंपन्या, उद्योजक, SH, सल्लागार, व्यावसायिक यांचे प्रतिनिधी तसेष 
महोराषट WATS ब केंद्र शासनाचे बरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. हया समिटमध्ये बंदर विकार्स 
क्षेत्र ANTS राज्य किनारपटटीवरील आलेबाडी, अंजनवेल, जयगड, गणेशगुळे, विजयदुर्ग ब 
रेडी हे लहा लहान बंदरे खाजगी उद्योजकांच्या सहभागाने विकसित करण्याकरिता उपलब्ध करुन 
देण्यात are होती. त्याअनुषंगाने मे. अर्नेस्ट शिर्पीग अन्ड शिप बिल्डर्स प्रा. लि. यांनी रेडी (जि 
सिंधुदुर्ग) येथे BOOST तत्वावर बंदर विकासित करण्यास परंबानगी देण्यासाठी उपरोक्त "वाच' 
येथील क्र. ४ मध्ये नमुद केलेल्या दि. १.१०.२००५ च्या पत्रान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महारा 
मेरीटाईम बोर्ड यांच्याकडे प्रस्लाब सादर केला होता. 


डॅ. रेडी बंदराच्या विकासासाठी विकासकाची निवड करण्याकरिता मा. मुख्यमंत्री महृंदय 
तथा अध्यक्ष महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १८.८.२००६ रोजी पार पडलेल्या 
४६ व्या बैठकीत सविस्तर प्रस्ताब सादर करण्यात आला होता. यावेळी रेडी येथे बंदर व्रिकसित 


EAGR2.doc 


करण्यासाठी मे. अर्नेस्ट शिर्पीग अँन्ड शिप बिल्डर्स प्रा. लि., मुंबई यांचा प्रस्ताव आर्थिक ब 
तांत्रिकदृष्टया योग्य असल्याने सांमजस्यः कशर पध्दतीने रेडी बंदराचा विकास करण्यासाठी त्यांची 
निवड करण्यास मान्यता देण्यात आंली ब त्यांच्यासोबत सवलत करारनामा स्वाक्षांकित करण्यास 
शासनाने मान्यता देण्याची विनंती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांनी उपरोक्त 
aren” येथील क्र. ५ मध्ये नमुद केलेल्या त्यांच्या दिनांक ०३.०९.२००६ च्या पत्रान्वये केलो. 

त्यानुसार परस्पर सांमजस्य करार पध्दतीनें रेडी बंदराचा विकास करण्यासाठी मे. अनेस्ट शिपोग अंन्ड 
शिप बिल्डर्स प्रा. लि., यांची विकासक म्हणून निवड करण्यास ब त्यांच्यासोबत संबलत करारनामा 
स्वाक्षांकित करण्यास मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ३०.५.२००७ रोजी झालेल्या बेठकोत मान्यता देण्यात 
आली आहे. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून त्यांच्या दिनांक ६.७.२००७ च्या पत्रान्वये 
न्रिकासकास इरादापत्र देण्यात आले होते. या इरादापत्रातील सर्व बाबींची पुर्तता केल्याचे मे. अर्नेस्ट 
शिपींग अँन्ड शिप बिल्डर्स प्रा. लि., थांनी उपरोक्त "बाचा" येथील क्र. ६ येथे नमूद केलेल्या दिनांक 
३१,८.२००७ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र मेरीटाईम Sela कळविले आहे. त्यानंतर परस्पर सांमजस्याव्दारे 
करावयाच्या सबलत करारनाम्यातील काही अर्टीमध्ये विकासकांनी बदल सुचविले होते. हे बदल 
शासनाच्या दृष्टीने अनुकुल आहेत किंबा कसे ही बाब बिधी ब न्याय विभागाकडून तपासून घेण्यात , 
आली आहे. सवलत करारंनाम्यातींल तरतुर्दीबांबत बिकासक व महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड याच्यात 
चर्चा होऊन ब त्यास शासनाची मान्यता प्राष्त करुन सवलत करारनाम्यातील तरलुदी अंतिम करण्यात . 
आल्या आहेत. : 
ष्‌ रेडी येथील अस्तित्वात असलेल्या सुविधांसह बंदर हस्तांतरीत करण्याची विनंती 
बिकासकानी केल्यामुळे रेडी बंदर येथील महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या दोन कार्यरत जेटटी ब इतर 
शासकीय मत्तेचे मुल्यांकन मे. डिलाईट टच थॉमत्सु इंडिया प्रा. fet, या महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डच्या 
पॅनलबरील सल्लागारांमार्फत करुन घेण्यात आले आहे. . रेडी बंदरावरील. शासकोय मत्ता व इतर 
सुविधा मे. रेडी पोर्ट लि. या विशेष हेतू वाहन (SPV) कंपनीकडे हस्तांतरीत होईपयंतच्या बालावधोत 
या मत्तेव्वारे प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नाच्या विभागणीची अंतरिम व्यवस्था काय असावी याबाबत संबंधित 
ब्रिकासक ब महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्यांतील निश्‍चित केलेल्या व्यवस्थेस शासनाने मान्यता दिलेलो 
आहे. यास्तव, संबंधित विकासक आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम ओर्ड यांच्यातील सवलत करारनासा 
स्वाक्षांकित करण्यास मान्यता देण्याबाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय घेत आहे. व) 


शासन निर्णय :- रेडी (जि. सिंधुदुर्ग) येथे बारमाही व बहुउद्देशिय बंदराच्या विकासासाठी 
मंत्रीमंडळाच्या दि. ३०.५.२००७ रोजी झालेल्या Sapir घेतलेल्या निर्णयानुसार बंदर विकासाच्या 
संदर्भात शासनाने विहीत. केलेली मार्गदर्शक तत्वे. आणि शासन निर्णय क्र. जेईटी- ०५/२०००/प्र. क्र. 
३२/बंदरे-२, दि. २८.११.२००० व शासन निर्णय क्र.जेईटी-०५/२००२/प्र. क्र. २२ /बंदरे -२, दे. 
२४.४.२००२ मध्ये नमुद केलेल्या बंदर विकासाच्या सुधारित धोरणाच्या अनुषंगाने रेडी येथे बारमाही 
agave बंदर, परस्पर सामंजस्य करार (MoU) पध्दतीने विकसित करण्यासाठी मे. अर्नेस्ट 
शिपींग अँन्ड शिप बिल्डर्स प्रा. लि., यांची विकासक म्हणून निवड करण्यास पुढील अर्टीच्या अधिन 
राहून या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहें. 


१) से. अनेस्ट शिंपींग अँन्ड शिप बिल्डर्स प्रा. लि., यांनी रेडी (जि. सिंधुदुर्ग) बंदर 
बिकास प्रकल्प राबविण्यासाठी स्थापन केलेल्या मे. रेडी पोर्ट लि. या विशेष हेतू वाहन (Special 


EANGR2.doc -8- 


= Vehicle) कंपनौशो weer aren स्थाह्ांकित करण्यास शासनाचे वतीने म्‌ख्य 
झार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरोटाइम बोर्ड, मुंबई याना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


२) रेडी नेंदरातील wan अस्लित्वात असलेल्या सुनिधा ब शासकीथ मत्ता | 
Facilities & Government Assets) पिंकासंकांसोग्रत सलत करारनामा स्वाक्षांकित 
झाल्याच्या दिनांकांपासून ५० वर्ष कालावधीसाठी मे. रेडी पोर्ट fer, या विशेष हेतू वाहन कंपनीकडे 
हस्तांतरील करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३) रेडी बंदरातील सुविधा व मत्ता यांची अंतिम मालको 'शासनाकडे राहील. 
शासनाच्या पुर्बपरवानगीशिवाय या सुषिधा व मत्ता अत्य घटकांकडे हस्तांतरीत, गंहाण अथदा तारण 
ठेवता थेणार नाहीत. 

४) रेडी बंदरातील सद्या अस्तित्वात असलेल्या सुविधा व शासकीय मत्तेच्या 
हस्तांतरणाबाबत मे. अर्नेस्ट शिपींग अँन्ड शिप बिल्डर्स प्रा. लि., यांनी उपरोवत "वाचा" येथील क्र. ८ 
येथे समुद केलेल्या दि. ८.७.२००८ _च्या. पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार, सवलत करारनाम! 
स्वाक्षांकित केल्याच्या दिनांकापासून ते हस्तांतरणाचो प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी या 
सुविधांपासून मिळणाऱ्या! उत्पन्नाच्या विभागणीकरिता पुढील प्रमाणे अंतरिम ज्यबस्थेस मान्यता देण्यात 
येतत आहे. 


अ) सवलंल करारमामा Taine केल्याच्या दिनांकापासून मागील तीन आर्थिक * 
aga या सुविधा व मत्तेव्दारे जेवढा निव्बळ महसूल शासनास बॉरफेंन चाजेर 
म्हणून देण्यात आलेला आहेंत्याची सरासरी रक्‍कम विकासकांकडून महाराष्र 
मैरोटाईम बोर्डाला प्रत्येक आर्थिक वर्षांच्या शेवटी देण्यात येईत्न, . 

ब) सरासरोपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळाल्यास सदर सुविधा व मत्तेच्यासाठी. होणारा सर्व 
'भांडबली ब महसूली खर्च बजा करुन ठरलेल्या रक्कमेच्या ५० टक्के रककम . 
शासनास हस्तांतरण पूर्ण होईपर्यत देण्यात येईल. ; 

क) हो व्यवस्था अंतरिम स्वरुपाची राहोल आणि ज्यावेळी gianna शासकीव मतेचे 
हस्तांतरण मे. रेडी पोर्ट लि., यांना करण्यात येईल, त्या बेळी ही व्यवस्थ 
संपुष्टात येईल. 

८) मे. अर्नेस्ट शिपींग अँन्ड शिप fase प्रा. लल. दांनी प्रकल्पाचा preter 
अह्वालआधारभृत मानुन, प्रत्यक्षरित्या केलेल्या सखोल सर्व्हेक्षणे ब अन्वेक्षणाच्या reached आधारे 
सविस्तर प्रकल्ण अहवाल तयार करुन महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाला सादर करावा ब त्यास महाराष्ट्र 
ete dart मान्यता प्राप्त करुन घेऊन त्यची अंमलबजावणी aad sera 
Regan विहीत कारनावधीत पूर्ण करावी. 


६) शासनाने बंदर विकासाचे अनुषंगाने जाहीर केलेल्या धोरणार्‍सार अटी व शतोचे 
पालन करण्याची दक्षता महाराष्ट्र.मेरीटाईम बोर्ड व मे. अनेंस्ट शिपींग अन्ड शिप बिल्डर्स प्रा. /ल., 
यांनी घ्यावी. : 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नाबाने. 
ऱ्घ i 
¢ ) 
सह संचिब, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासस. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे war सचिव, 

२) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३) राज्यमंत्री (बंदरे) याचे खाजगी सचिव, 

४) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई, 

५) अप्पर मुख्य सचिव, वित्त बिभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) अप्पर मुख्य सचिव, महसूल ब बन बिभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन बिभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) प्रधान सचिव (बंदरे), गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

९) प्रधान सचिव, बिधी ब न्याय बिभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, उर्जा ब कामगार, मंत्रालय, मुंबई.. 

११) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

Re) मुख्य कार्यकारी अधिक्यरी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. 

१५) बिभागोय आयुक्‍त, कोकण.बिभाग, नंबी मुंबई. 

१६) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, रस्ते बिकास महामंडळ, मुंबई. 

१७) जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर /ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग. 

१८) व्यवस्थापकीय संचालक, मे. अनेस्ट शिपींग अँन्ड शिप बिल्डर्स प्रा..लि.,अर्नेस्ट हाऊस, 
Ro बा माळा, १९४, नरीमन पॉईन्ट, एनसीपीए मार्ग ,मुंबई- ४०० ६१४ न 

१९) निवडनस्ती, कार्यासन क्रमांक बंदरे- २ 


